महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असब १२१८/प्र.क्र. ३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, २०१८ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) मधील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन 
संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अवर सचिवांच्या बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागांमध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 


si 3 शध डागा 


eal श्री. विनायक अरविंद ast | सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग | वित्त विभाग 


२ | श्री.पो. द. देशमुख वित्त विभाग कृषि व पदुम विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागातून बदली 
झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.०९/१०/२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. त्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता संबंधित विभागात रुजू व्हावे. सदरचे आदेशा 
हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


३. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१००९१५१९०८०८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 
Bhimrao Gurav 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN:c: 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, वित्त विभाग, कृषि व 
पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः असब १२१८/प्र.क्र. ३८/का.१४ 


५) सह/उप सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, वित्त विभाग, कृषि 
व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

(9) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

८) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

९) निवड नस्ती कार्या. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


